लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील 
२ योजनाबाह्य रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ 
मध्ये समावेश करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२७३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० ऑक्टोबर, २०१८. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र. मुअऔ/का-२/प्रआ/रवियो-०१-२१/१०३८६० दि. २६/०९/२०१७. 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद यांचे 
पत्र क्र. पीडब्ल्युसी/प्र.आ./२१९३ दि. २३/०४/२०१८ 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचेकडून संदर्भाधीन 
पत्रान्वये लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्‍यातील जेवळी ते टाकळी रस्ता व २) जेवळी स्मज्ञानभूमी 
(पाणीपुरवठा विहिर) ते भुईसमुद्रा या योजनाबाह्य रस्त्यांचा ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना 
२००१-२१ मध्ये समावेश करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्त्यावरील गावांतील लोकांच्या दळणवळणाच्या दृष्टीने सदर रस्ते महत्त्वाचे 
आहेत. तसेच सदर रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत जिल्हा 
परिषद, लातूर यांची मागणी आहे. त्यामुळे सदर रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण 
मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, लातूर यांची मागणी विचारात घेऊन, लातूर जिल्ह्यातील लातूर तालुक्यातील, 
१) जेवळी ते टाकळी रस्ता (एकूण लांबी ३.०० कि.मी.) हा रस्ता ग्रामीण मार्ग-१६२ 
२) जेवळी स्मशानभूमी (पाणीपुरवठा विहिर) ते भुईसमुद्रा (एकूण लांबी ४.०० कि.मी.) हा रस्ता 
ग्रामीण मार्ग-१६३ म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२१ मधील लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ७.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (३६५४.०१० -- ७.००) 
म्हणजेच ३६६१.०१० कि.मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१७/प्र.क्र.२७३/नियोजन-२ 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यांत आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१८१०२०१२०५२८२८१८ असा आहे. 


हा आदेठा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


o~ 


4 


SG —& 


(९ 


९ 


) 
) 
) 
) 
) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 

fa S h a n DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=2b1bad66664b1e1 1 e3bf66db1d526143e814db5f8c 


° ° 
505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
l n a ya fa (0 ते | Date: 2018.10.20 12:16:44 +05'30' 


(प्रशांत पाटील ) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

जिल्हाधिकारी, लातूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


